संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या आस्थापनेवर असलेल्या नाशिक 
परिक्षेत्रातील सहाय्यक संचालक व सरकारी 
अभियोक्ता यांच्या जिल्हा कार्यालयातील १२९ पदांना 
मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीपीपी-२०१७/प्र.क्र.४२/पोल-१० 
गृह विभाग, दुसरा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ ऑक्टोबर, २०१७ 


वाचा : 

१. शासन निर्णय क्रमांक : डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.१८/पोल-१०, दि.२०.०२.२०१३ 

२. संचालक, सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.आस्थायी पदे/६७/३२३/२०१५, दि.०४.०२.२०१५ 

३. संचालक, सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.आस्थायी 
पदे/६७/२१३/२०१६, दि.२२.०१.२०१६ 

४. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१, दि.११.०२.२०१६ 

५. शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.एसपीपी-२०१६/प्र.क्र.५५/पोल-१०, 
दि.२९.०२. २०१६ 

६. शासन शुद्धीपत्रक, गृह विभाग क्र.एसपीपी-२०१६/प्र.क्र.4५/पोल-१०, 
दि.१४.०७.२०१६. 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१, दि. २१.०९.२०१६ 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.१०.०२.२०१७ 

९. संचालक, सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.आस्थायी पदे/६७/३३४/२०१७, दि.१५.०२.२०१७ 

१०. शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक डीपीपी-२०१७/प्र.क्र.४२/पोळ-१० 
दि.१०.०४.२०१७ 

११. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. अस्थायी 
पदे/६७/१८३८/२०१७, दि.२९.०९.२०१७ 

१२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, 
दि.०३.१०.२०१७ 

शासन निर्णय : 


संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील एकूण 


११६८ पदांचा आकृतीबंध मान्य करण्यात आलेला आहे. त्यापैकी उपसंचालक, सरकारी अभियोग, 


नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक यांच्या नियंत्रणाखाळील सोबतच्या परिशिष्ट-ड मधील जिल्हावार 


सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता यांच्या ५ जिल्हा कार्यालयातील १२९ अस्थायी पदांना गृह 
विभाग शासन निर्णय क्रमांक डीपीपी-२०१७/प्र.क्र.४२/पोल-१०, दि.१०.०४.२०१७ अन्वये दिनांक 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१७/प्र.क्र.४२/पोल-१० 


३०.०९.२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. आता सोबतच्या परिशिष्ट-ड मधील १२९ 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.१०.२०१७ ते दिनांक ३१.१२.२०१७ पर्यंतच्या मुदतवाढीस या आदेशान्वये 
शासन मंजुरी देत आहे. ही मुदतवाढ जी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त आहेत त्या पदांना लागू 
होणार नाहीत. तसेच शासनाने सदरहू पदे नष्ट करण्याचे आदेश यापुर्वी दिलेले असतील अशा 
पदांना मुदतवाढ लागू होणार नाही. 


२. अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील पदांच्या आढाव्यास 
उच्च स्तरीय सचिव समितीने दिनांक १३.०१.२००५ रोजी मान्यता दिलेली असून, दिनांक 
१२.१०.२०१० च्या शासन निर्णय अन्वये उपरोक्त ११६८ पदांचा आकृतीबंध विहित करण्यात आळेला 
आहे. सदर आकृतीबंधात या पदांचा PAA आहे. 


३. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग बी-१, " २०१४-न्यायदान ११४-विधी सल्लागार व समुपदेशी, 
(००)(०१) संचालक सरकारी अभियोग, संगणक संकेतांक क्रमांक २०१४० ०२९ ०१ वेतन " या 
लेखाशिर्षाखालील सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यत यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग- 
२/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दि.४.१०.२००४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१०१३१७१३३४३८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Kishor 90४1130 :- 
Bhalerao 


id, 
seriaINumber=94524ab889e2fa9e6bfeSe 1e58426881 bc36b968ffd0F45ce 
2d4bd3ff527ded2, cn=Kishor Shyamrao Bhalerao 

Date: 2017.10.13 17:01:40 +05'30' 


(कि. शा. भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. उपसंचालक, सरकारी अभियोग, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक 
३. सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगाव/अहमदनगर 
४. (मार्फत : उपसंचालक, सरकारी अभियोग, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगाव/अहमदनगर 
. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती (कार्यासन पोल-१०), मंत्रालय मुंबई 


on 6 & 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१७/प्र.क्र.४२/पोल-१० 


परिशिष्ट “ड” 
सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, नाशिक परिक्षेत्रातील जिल्हा कार्यालये-५ 
अ.क्र जिल्हाचे नाव पदनाम पदसंख्या 
& नाशिक (नाशिक sex, | सहाय्यक संचालक व सरकारी शकि 
नाशिक ग्रामीण) अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता २ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता १२ 
निम्मश्रेणी लघुलेखक १ 
वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक-टंकलेखक a ae 
शिपाई १ 
एकूण २९ 
अ.क्र जिल्हाचे नाव पदनाम पदसंख्या 
७ धुळे सहाय्यक संचालक व सरकारी a 
अभियोक्ता 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता १० 
निम्मश्रेणी लघुलेखक a a 
वरिष्ठ लिपिक 1 १ 
लिपिक-टंकलेखक ५ 
शिपाई 1 १ | 
एकूण 8 
अ.क्र जिल्हाचे नाव पदनाम पदसंख्या 
८ नंदुरबार सहाय्यक संचालक व सरकारी १ 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता a 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ५ 
निम्मश्रेणी लघुलेखक १ 
वरिष्ठ लिपिक a 
लिपिक-टंकलेखक ३ 
rots q 
एकूण १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१७/प्र.क्र.४२/पोल-१० 


अ.क्र जिल्हाचे नाव पदनाम पदसंख्या 
९ जळगाव सहाय्यक संचाळक व सरकारी १ 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता 1 ae 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ११ 
निम्मश्रेणी लघुलेखक 1१ 
वरिष्ठ लिपिक 1 ae 
लिपिक-टंकलेखक १२ 
rots PF a 
एकूण nya 
अ.क्र जिल्हाचे नाव पदनाम पदसंख्या 
भि ० ।अहमदनगर सहाय्यक संचालक व सरकारी aa 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता १ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता १९ 
निम्मश्रेणी लघुलेखक १ 
वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक-टंकलेखक १६ 
rots q 
एकूण ४० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


